RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक २२ ] 


शनिवार , ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २५ , किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून 

परिशिष्ट - ७ ( ब ) 
क्रमांक / न.प्रशासन / क-१/ टे-१/ न.प.निवडणूक / कावि -२५७/ १६ . - राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप - २०१६ / 
प्र.क्र .०७ / का -६, दिनांक ७ मे २०१६ तसेच क्र . रानिआ/ नप - २०१६/ प्र.क्र . १८ / का .-६, दिनांक १४ जुलै २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा . अधि . क्र . ४०) ( यापुढे सदर 
अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०, पोट - कलम (१) खाली मी , अभिजीत सुधाकर बांगर , पालघर जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणेविक्रमगड नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील 
ते प्रभाग दर्शविणारा क्र.न.प्रशासन / क -१ /टे-१/ न.प. निवडणूक / कावि - २५७/ १६, दिनांक ३० जुलै २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महा. अधि. क्र . ४० ) च्या कलम १० , पोट -कलम (१) च्या 
परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
आलेल्या एका हरकतीचा सर्वकश विचार करून प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , 
नवी मुंबई यांनी पत्र क्र .साशा/ कार्या-३/ नपा-२ / अंतिम प्रभागरचना मान्यता / २०१६/ २१, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रारूप प्रभाग रचनेस व 


भाग एक - अ ( को. वि. पु.)- २६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


जपत्रा 


१७ 


याच्या 


त्यासोबतच्या नकाशास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे मी , अभिजीत सुधाकर बांगर , पालघर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट- कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महा . अधि . क्र . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट-कलम (२ ) अन्वयेप्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा / का-३/ नपा-२/प्र.क्र. २३६ ते २३८ / २०१६, दिनांक ७ जुलै २०१६ च्या शासन राजपत्रान्वये त्यांनी विक्रमगड नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१. निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
३. स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ). 
उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
५ . स्त्रीयांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या 

जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


owno 


२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप-२०१६/ प्र.क्र .१० / का- ६, दिनांक १५ जून 
२०१६ तसेच क्र. रानिआ /नप- २०१६/ प्र.क्र . १८ / का .-०६, दिनांक १४ जुलै २०१६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० , पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत सुधाकर बांगर जिल्हाधिकारी , 
पालघर याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील स्त्रीयांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत 
आहे. 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


प्रभाग 
क्रमांक 


असल्यास 


( ३ ) 


my 


अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - ८३४०, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -१७३ 

__ अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या - ५३६३ 
प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती 
नाव 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु . जाती / अनु . जमाती / नागरीकांच्या 
मागासप्रवर्गीयांसाठी वा स्त्रीयांसाठी 

( अनु. जाती / अनु. जमाती / 
नागरीकांच्या मागासप्रवर्गीयांसाठी धरून ) 

( ४ ) 
उत्तर देहर्जे नदी 

अनुसूचित जमाती 
श्री . देविदास ल. बोरसे यांचे घर 
दक्षिण 

श्री . मारूती सुरकर यांचे घर 
पश्चिम 

जीवदानी मंदिर 
उत्तर 

देहर्जे नदी 

नागरीकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 
सुकसाळे, यशवंत नगर गावची हद्द 
दक्षिण 

विक्रमगड - डहाणू रस्ता 
पश्चिम 

नागझरी फाटा 
उत्तर पडवळेपाडा रस्ता 

नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
श्री . संजय लाखन यांचे घर 
दक्षिण 

शिवाजी चौक 
पश्चिम 

धोबी घाट 
सुकसाळे हद्द 

अनुसूचित जमाती- स्त्री 
यशवंतनगर अंगणवाडी क्र . २ 
दक्षिण 

झेनिथ स्टील कंपनी 
पश्चिम 

श्री . लक्ष्मी लक्ष्मण यांचे घर 
उत्तर यशवंतनगर अंगणवाडी क्र . २ 

अनुसूचित जमाती- स्त्री 
टोपलेपाडा 
दक्षिण 

खांड गाव हद्द 
पश्चिम 

श्री . दिघे यांचे घराकडे जाणारा रस्ता 
दि . नेस्ट हाऊसिंग सोसायटी 

अनुसूचित जमाती- स्त्री 
जांभा कोकेरपाडा रस्ता 
दक्षिण 

खांड गाव हद्द 
पश्चिम 

लघु पाटबंधारे कॉलनी 
उत्तर शासकीय मुलांचे वसतीगृह 

अनुसूचित जमाती 
यशवंतनगर स्मशानभूमी 
दक्षिण 

खांड गाव हद्द 
पश्चिम 

झेनिथ स्टील कंपनी 


उत्तर 


पुर्व 


उत्तर 


भाग एक - अ ( को. वि. पु.)- २६-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( ४ ) 
अनुसूचित जमाती 


उत्तर 


पुर्व 


विक्रमगड- जव्हार रस्ता 
मुलांचे वसतीगृह 

गभालेपाडा 


दक्षिण 


पश्चिम 


काशिभाई पटेल यांचे घर 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


शिवाजी चौक 
श्री . पाशिराम लोहार यांचे घर 


दक्षिण 


गभालेपाडा 


पश्चिम 


महाराष्ट्र बँक 
बालाजी कॉम्प्लेक्स 


उत्तर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 


दक्षिण 


हनुमान मंदिर 
जुनी ग्रामपंचायत 
फॉरेस्ट ऑफीस 
आयटीआय विक्रमगड 

जि . प. शाळा 
सुमती बिल्डींग 

वारलीपाडा 
मुलांचे वनवासी आश्रम 

जरीमरीनगर 
भरत कृषी सेवा केंद्र 
पशुवैद्यकीय दवाखाना 

देहर्जे नदी 


पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


पुर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


पुर्व 


वारलीपाडा 


दक्षिण 


ज्ञानसाधना शाळा 


पश्चिम 


देहर्जे नदी 


उत्तर 


महाराष्ट्र बँक 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


दक्षिण 


गभालेपाडा 
पाटीलपाडा चौक 
भारती विद्यापीठ 
सोना विंग बिल्डींग 


पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


खांड रस्ता 


दक्षिण 


उंबरपाडा 


पश्चिम 


हॉटेल सुखसागर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


अनुसूची - समाप्त 


( २ ) 


( ४ ) 
अनुसूचित जमाती- स्त्री 


उत्तर 


श्री. सुशिल औसरकर यांचे घर 

गभालेपाडा 


वाकडूपाडा 


दक्षिण 
पश्चिम 


माण आश्रमशाळा 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर 
पुर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


उंबरपाडा 
खांड गावची हद्द 

ओंदेचा नाला 
माण गावची हद्द 


पालघर , 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६/ श्रावण २९, शके १९३८ 


S 


BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 

SCHEDULE -7A 
$ . /7 . 491147 / 03- 872 - 8 / 7. 9 .fasulco /colla - 746 / & . - In exercise of the powers conferred on him by order 
No. FIGT371/ 779 - 708& /9 . 575.00 /0 |-& Gerich u pog& and ..FIR 34T/ 379 - 708& /9 .3 
State Election Commission , Maharashtra , I, Abhijeet Sudhakar Bangar , Collector, Palghar 
proposes to make the following draft order under sub section ( 1) of section 10 of Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Township Act, 1965 , (Mah . Xl of 1965 ) 
(hereinafter reffered to as the said act ) to fixed for the Vikramgad Nagar Panchayat, the number 
and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to 
specify the ward reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens ), as the case may be, as shown in the schedule to the draft order , bearing No ./ 
7 .99114 / 07 - 8 / - 8 / 9 .9 .Gasullchild - 246 / ? & , Ghich 30 um pof& was published as required by the provison to 
sub section ( 1) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial 
Township Act , 1965 , for information of the residents of the Vikramgad Nagar Panchayat . After 
carefully considering one objection received in respect of the sa 
Municipal Administration and Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi Mumbai, vide his 
letter No. HIST / 621- 3 / 4"- / 3ifah YTREAT ARIA / P028 / 78, farigh P& TTRC Pogę has approved the Draft 
Ward Formation with Map . Hence , I Abhijeet Sudhakar Bangar, Collector of Palghar District in 
exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of section 10 of the said Act , hereby 
make the following order namely : 

Order 
WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration & Divisional Commissioner , 
Kokan Division , Navi Mumbai, by government gazette No. GB/DESK - 3 /NP - 2 /CR - 236 to 238 /2016 , 
Dated 07 /07 /2016 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats & Industrial Township Act, 1965 (Mah . XI of 1965) has fixed for the Vikramgad 
Nagar Panchayat. the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including 
the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
and Backward Class of Citizens ), as shown below : 


1 The number of Councillors to be elected 
2 The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
3 The total number of seats to be reserved for Women ( including the 

number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 

Castes , Scheduled Tribes , and Backward Class of Citizens) 
4 Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved for women 

belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and Backward 
Class of Citizens from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , and Backward Class of Citizens as shown in item at 
serial number 2 (a ), (b ) and ( c) respectively , are as under : 
( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
5 Number of seats reserved for women as General Catagory (number of 

seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


if any 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No. 341 / 74 
po ? & /9 . 986 .80 / 571- a , 6 .84 / 0 & / P02 & and . 31371 / 774 -202 & / 9 . 75.8C / 001 .0 & , f .88 / 06 / 209 & of the State Election 
Commission , Maharashtra read with sub -section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats & Industrial Township Act , 1965 (Mah . Xl of 1965 ). I Abhijeet Sudhakar Bangar , 
Collector of Palghar District hereby fix the number and extent of wards into which the said 
Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women ( including 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens ) as the case may be. as shown in the Schedule to this Order . 
3 . This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule 
Total population as per 2011 census-8340 Scheduled Caste population - 173 
Scheduled Tribes population -5363 
ward Name Extent of the ward 

If the seat is reserved 
of the 

for whom i. e. whether for 
ward , 

SC /ST/BCC or for Women 

( including SC women , 

ST women or BCC women ) 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

(4 ) 
1 - North 

Deharje River 

S . T. 
East 

Shri Devidas L Borse s House 
South 

Shri Maruti Surkar s House 
West 

Jivdani Temple 
2 - North 

Deharje River 

B . C . C . Female 
East 

Boundary of Suksale, Yashwantnagar 
South 

Vikramgad -Dahanu Road 
West 

Naziri Phata 
3 - North Padavalepada Road 

B . C . C . 
East 

Shri Sanjay Lakhan s House 
South 

Shivaji Chauk 
West 

Dhobi Ghat 
North Boundary of Suksale 

S . T . Female 
East 

Yashwantnagar Anganwadi No .2 
South 

Zenith Steel Company 
West 

Shri LakshmiLakshman s House 
North Yashwantnagar Anganwadi No. 2 

S . T . Female 
East 

Toplepada 
South 

Boundry of Khand Gaon 
West 

Road towards Shri Dighe s House 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


6 


- 


The Nest Housing Society 


S . T . female 


North 
East 
South 
West 
North 


S . T . 


East 


South 


S . T . 


West 
North 
East 
South 
West 
North 


Jambha Kokerpada Road 
Boundry Of Khand Gaon 
Laghu Patbandhare Colony 

Government Boys Hostel 
Yashwantnagar Smashanbhoomi 

Boundry Of Khand Gaon 

Zenith Steel Company 
Vikramgad - Jawhar Road 

Boys Hostel 

Gabhale Pada 
Shri Kashibhai Patel s House 

Shivaji Chauk 
Shri Ghashiram Lohar s House 

Gabhale Pada 
Bank of Maharashtra 

Balaji Complex 
Hanuman Temple 
Old Grampanchayat 

Forest Office 
ITI Vikramgad 

ZP School 


General 


East 
South 


West 


B . C . C . female 


North 
East 
South 
West 
North 


B . C . C . female 


Sumati Building 


S . T . female 


East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 


S . T . 


East 
South 
West 
North 
East 
South 


Varlipada 
Boys Vanvasi Ashram 

Jarimari Nagar 
Bharat Krushi Seva Kendra 

Veternary Hospital 
Deharje River 

Varlipada 
Dnyansadhana School 

Deharje River 
Bank of Maharashtra 

Gabhalepada 
Patilpada Chauk 
Bharti University 


B . C .C . 


West 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


15 


- 


S . T . female 


North 
East 
South 
West 
North 


16 


- 


S . T . female 


East 


Sona Wing Building 

Khand Road 

Umbarpada 

Hotel Sukhsagar 
Shri Sushil Ausarkar s House 

Gabhalepada 

Vakadupada 
Man Ashramshala 

Umbarpada 
Boundry of Khand Gaon 

Onde Nala 
Boundry of Man Gaon 


South 
West 
North 
East 


17 


- 


S . T . 


South 
West 


Palghar , 
Dated 20th August 2016 


Dalea Both August 2016 


ABHIJEET BANGAR , 
Collector , Palghar. 


TT 106 - 37 ( aol. fq .q.) - P & - ? 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून 

परिशिष्ट - ७( ब ) 
क्र . न. प्रशासन / क -१/ टे-१ / न.प.निवडणूक / कावि -२५८ / १६. - राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१६ / 
प्र .क्र .०७ / का -६ दिनांक ०७ /०५/ २०१६ तसेच क्र . रानिआ/ नप -२०१६/ प्र.क्र. १८ / का . ०६ दिनांक १४ / ०७/ २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर 
अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० , पोट - कलम (१) खाली मी , अभिजीत सुधाकर बांगर, पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे मोखाडा नगरपंचायत जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासप्रवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील 
ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . न. प्रशासन / क-१/ टे-१/ न.प.निवडणूक / कावि -२५८/ १६ दि. ३० / ०७/ २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) च्या कलम १० , पोट कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये 
निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात अ 

ल्या एका 
हरकतीचा सर्वकश विचार करून प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकणविभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी 
पत्र क्र . साशा / कार्या- ३/ नपा-२ / अंतिम प्रभाग रचना मान्यता / २०१६ / १६ दि .१६ / ०८ / २०१६ अन्वये प्रारूप प्रभाग रचनेस व त्यासोबतच्या नकाशास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे मी , अभिजीत सुधाकर बांगर , पालघर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम (१ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) च्या कलम 
९ , पोट कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा / का - ३/ नपा -२/ प्र.क्र . २३६ ते २३८ / २०१६ दि .०७ / ०७ / २०१६ च्या शासन राजपत्रान्वये त्यांनी मोखाडा नगरपंचायतीच्या बाबतीत 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

१ निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
२ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासप्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
३ स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) : 
४ उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

जमाती व नागरीकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
५ स्त्रीयांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद 

केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६/ श्रावण २९, शके १९३८ 


११ 


२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप-२०१६/ प्र. क्र . १० / का -६, दि.१५ / ०६/ २०१६ 
तसेच क्र . रानिआ/ नप- २०१६ / प्र. क्र . १८ / का .०६ दि.१४ / ०७/ २०१६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
च्या कलम १० , पोट कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अभिजीत सुधाकर बांगर जिल्हाधिकारी, पालघर याद्वारे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासप्रवर्गातील स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या - १०२७३ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या - १७५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या - ७६७८ 
प्रभाग प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती 
क्रमांक नाव 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
असल्यास 

अनु. जाती / अनु. जमाती /नागरीकांच्या 
मागासप्रवर्गीयांसाठी वा स्त्रीयांसाठी 

( अनु. जाती / अनु. जमाती / 

नागरीकांच्या मागासप्रवर्गीयांसाठी धरून ) 
(१) (२ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ घोसाळी उत्तर 

माळीपाडा 

अनुसूचित जमाती 
आसे रस्ता 
दक्षिण 

चास शीव 
पश्चिम 

चास शीव 
२ गभालपाडा , उत्तर चास शीव 

अनुसूचित जमाती - स्त्री 
माळीपाडा 

पोशेरा शीव 
दक्षिण 

पोशेरा शीव 
पश्चिम 

आसे रस्ता 
३ गुंबाडपाडा उत्तर 

पवारपाडा शीव 

अनुसूचित जमाती - स्त्री 
वारघडपाडा, 

पवारपाडा शीव 
आसरानगर दक्षिण 

पवारपाडा शीव 
पश्चिम 

के. बी. पी .हायस्कूल ९ 
४ लोहारपाडा उत्तर 

घोसाळी 

अनुसूचित जमाती 
वारघडपाडा 
दक्षिण 

के . बी . पी .हायस्कूल 
पश्चिम 

नविवाडी 
५ नविवाडी, 
उत्तर 

घोसाळी १ 

अनुसूचित जमाती 
गणेशनगर 

लोहारपाडा ४ 
दक्षिण 

वनविभाग ८ 
पश्चिम 

टाकपाडा ६ 


पुर्व 


मूळ 


पूर्व 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.)- २६- २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २) 


( ४ ) 


६ राजीवनगर 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


पुर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


७ दार्गाअळी 

अंबिकावाडी 


पुर्व 


चास शीव 
नविवाडी ५ 

नदी 

वाघ नदी 
वार्ड क्र .८ चा काही भाग 
मेनरोडचा पश्चिम भाग १२ 
बंगलापाडा १३ 

शीव 
नविवाडी ५ 
पिंपळपाडा १० 

वार्ड क्र . १२ 
मेनरोडचा पश्चिम भाग १२ 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


८ वनविभाग 

कार्यालय 
ते धानमेहेर, 
पार्वती पाटील 
ते वैभव पाटील , 
अशोक पाटील 
ते मधूकर 


पुर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


पाटील , 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


लोहारपाडा ४ 
गुंबाडपाडा ३ 

नविवाडी ५ 
पिंपळपाडा १० 


दक्षिण 


पश्चिम 


शांतराम 
संकपाळ 
यांच्या 
घरापासून 
ते अर्बन 
बँकपर्यंत . 
९ के. बी. पी . 
हायस्कूलच्या 
पाठीमागील 

भाग , 
कावळपाडा , 

धोडीपाडा 
१० पिंपळाचा 

पाडा पूर्ण 
आनंदवाडी, 
मारूती मंदिर 
ते सक्सेस 

कॉम्पुटर . 
११ मुख्य 

रस्त्याच्या 
पुर्वेकडील भाग 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


पुर्व 


लोहारपाडा ४ 
के बी पी हायस्कूल ९ 
वार्ड क्र . १४ चा काही भाग 

वन कार्यालय ८ 


दक्षिण 
पश्चिम 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर 
पुर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


वनविभाग ८ 

लक्ष्मीनगर १४ 
वार्ड क्र .१३ चा काही भाग 
मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील भाग १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


अनुसूची - समाप्त 


(१) 


( २) 


( ४ ) 


उत्तर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


१२ मुख्य 

रस्त्याच्या 
पश्चिमेकडील 

भाग 
१३ बंगलापाडा 

बुधरआळी 


दक्षिण 
पश्चिम 


वनविभाग ८ 
मुख्य रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग 

बुधरअळी १३ 

अंबिकावाडी ७ 
मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील भाग १२ 

शांतीनगर १४ 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर 
पुर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


आंबेपान्हा १६ 


शिव 


उत्तर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


पुर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


वनविभाग ८ 
के बी पी हायस्कूल ९ 

बंगलापाडा १३ 
मुख्य रस्त्याच्या पुर्वेकडील भाग 


१४ शांतीनगर , 

लक्ष्मीनगर , 
गजानन कॉलनी, 
पाटीलनगर , 
जांभ्याचा पाडा , 

मोरीचा पाडा 
१५ तेलीपाडा, 
जव्हार फाटा , 

तोरणशेत 
ते वाहूतपाडा 
१६ आंबेपान्हा 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती - स्त्री 


बंगलापाडा १३ 
गोंदे खुर्दची शीव 
मोरखडक १७ 
घाटकरपाडा १७ 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


बंगलापाडा १३ 


अनुसूचित जमाती 


पुर्व 


वाहूतपाडा १५ 


घाटकरपाडा १७ 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


१७ घाटकरपाडा 

व मोरखडक 


पुर्व 


वाघ नदी 

आंबेपान्हा 
तेलीपाडा १५ 
वाघ नदी 
वाघ नदी 


दक्षिण 
पश्चिम 


पालघर , 


अभिजीत बांगर, 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


१४ 


vers 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 
BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 

Schedule - 7A 
SAHİQ . UNIK47 /3 -2/3-2/7.9.Fasulch /alfa - 24C / 88 .- In exercise of the powers conferred on him by 
order No. 341/79-P02 & /7 . 5 . 00 / 06 -& , f . Oy / 04 / P02 & and 36. 371 /79- 708& / 9. 76.36 / chl.o & , . 38 /06 / 208& of 
the State Election Commission , Maharashtra , I, Abhijeet Sudhakar Bangar , Collector Palghar 
proposes to make the following draft order under sub -section ( 1) of section 10 of Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial Township Act , 1965 , (Mah . XL of 1965 ) 
(hereinafter reffered to as the said act) to fixed for the Mokhada Nagar Panchayat, the number 
and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to 
specify the ward reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens), as the case may be, as shown in the schedule to the draft order, bearing No. 
06 . 7 .49IR4 /03- 872 - 8 /9 .9 . 

feuch / 611a - 74C / & , f . 30 / 06 / 208 & was published as required by the provision 
to sub - section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & Industrial 
Township Act, 1965 , for information of the residents of the Mokhada Nagar Panchayat . After 
carefully considering one objection received in respect of the said , the Regional Director of 
Municipal Administation & Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi Mumbai, vide his 
letter No. 7 . FYRSTT /0021- 3 /741-2 / 3ifah TATTOH APAT/ P08 & /88 , F .P & /OC / P02 & has approved the Draft Ward 
Formation with Map . Hence , I, Abhijeet Sudhakar Bangar, Collector of Palghar District in exercise 
of the powers conferred on me by sub -section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the 
following order namely : 

Order 
WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, 
Kokan Division , Navi Mumbai, by Government Gazette No. GB /DESK - 3 /NP- 2 /CR - 236 to 238 /2016 
Dated 07 /07/2016 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Mokhada 
Nagar panchayat . the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved 
for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including 
the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
and Backward Class of Citizens ), as shown below : 

1 The number of Councillors to be elected 
2 The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
3 The total number of seats to be reserved for Women 

( including the number of seats reserved for women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and Backward 

Class of Citizens). 
4 . Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes, and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
and Backward Class of Citizens as shown in item at serial 
number 2 ( a ), (b ) and ( c ) respectively , are as under : 
(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
5 Number of seats reserved for women as General Catagory (number of seats 

at serial number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No . 371 / 4 
pog & / 7.01.80 /001- & , 6 .84 / 0 & / popę and 01.31371 / 94 - 708 & / 7.00.8C / 001.0 & , F .88 / 06 / po ? & of the State Election 
Commission , Maharashtra read with sub - section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats & Industrial Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ). I, Abhijeet Sudhakar Bangar, 
Collector of Palghar District hereby fix the number and extent of wards into which the said nagar 
panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule to this Order . 

3. This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule 


if any 


( 3 ) 


Total population as per 2011 census- 10273 Scheduled Caste population -175 

Scheduled Tribes population - 7678 
Ward Name 

Extent of the ward 

If the seat is reserved 
of the 

for whom i. e . whether for 
ward , 

SC /ST/BCC or for Women 

(including SC women , 

ST women or BCC women ) 
( 1 ) ( 2 ) 

(4 ) 
i Ghosali North 

Mali Pada 

S . T . 
East 

Aase Road 
South 

Boundary of Chas 
West 

Boundary of Chas 
2 Gabhalpada , North 

Boundary of Chas 

S . T . Female 
Malipada East 

Boundary of Poshera 
South 

Boundary of Poshera 
West 

Aase Road 
3 Gumbadpada , North Boundary of Pawarpada 

S . T . Female 
Varghadpada , East 

Boundary of Pawarpada 
Aasaranagar. South 

Boundary of Pawarpada 

West Boundary of K B P High School 9 
4 Loharpada North 

Ghosali 

S . T . 
Mul East 

Warghadpada 
South 

KBP High School 
West 

Navivadi 
5 Navivadi, North 

Ghosali 1 

S . T . 
Ganeshnagar East 

Loharpada 4 
South 

Forest Dept. 8 
West 

Takpada 6 
6 Rajeev North 

Boundary of Chas 

S . T . Female 
Nagar East 

Navivadi 5 
South 

River 
West 

Wagh River 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


Schedule 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


7 


S . T . Female 


Darga Aali , 
Ambikawadi . 


North 

East 
South 
West 
North 

East 
South 
West 


Some part of Ward No. 8 
West Area of Main Road 12 
Bangalapada 13 

Shiv . 
Navivadi 5 
Pimpalpada 10 

Ward No. 12 
West Area of Main Road 12 . 


B . C . C . Female 


8 Forest Dept. 

Office to 
Dhanmeher , 
Parwati Patil to 
Vaibhav Patil, 
Ashok Patil to 
Madhukar Patil, 

Shantaram 
Sankpal s 

House to 
Urban Bank . 
Back Area of 
KBP High 

School, 
Kavalpada , 

Dhodipada . 
10 Pimpalpada, 

All Anandwadi, 
Maruti Temple 

to Success 

Computer . 
11 Eastern Area 

of Main Road. 


9 


S . T . Female 


North 
East 
South 
West 


Loharpada 4 
Gumbadpada 3 

Navivadi 5 
Pimpalpada 10 . 


S . T . Female 


North 

East 
South 
West 


Loharpada 4 
KBP High School 9 
Some part of Ward No . 14 

Forest Office 8 . 


B . C . C . 


B . C . C . 


12 Western Area of 

Main Road 


North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 


Forest Office 8 
LakshmiNagar 14 
Some part of Ward No. 13 
Western Area of Main Road 12 . 

Forest Office 8 
Eastern Area of Main Road 

Budhar Aali 13 

Ambikawadi 7 . 
Western Area of Main Road 12 

Shanti Nagar 14 
Aambepanha 16 

Shiv . 
Forest Dept 8 
KBP High School 9 

Bangalapada 13 
Eastern Area of Main Road . 


13 


Bangalapada , 
Budhar Aali. 


S .T . 


B . C . C . Female 


14 Shanti Nagar , 

Lakshmi Nagar , 
Gajanan Colony, 

Patil Nagar , 
Jambhyacha Pada , 

Moricha Pada . 
15 Telipada , 

Jawhar Phata , 
Toranshet to 
Vahutpada . 


S . T . Female 


North 
East 
South 
West 


Bangalapada 13 
Gonde Khurdchi Shiv 

Morkhadak 17 
Ghatkarpada 17 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


Schedule 

( 3 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(4 ) 


16 


Aambepanha 


S . T . 


North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 


Bangalapada 13 

Vahutpada 15 
Ghatkarpada 17 

Wagh Nadi 
Aambepanha 
Telipada 15 
Wagh Nadi 
Wagh Nadi. 


17 


S . T . 


Ghatkarpada 
and Morkhadak . 


Palghar, 
Date 20th August 2016 . 


ABHIJEET BANGAR , 
Collector , Palghar . 


TT 106 - 37 ( onl. fa .q.) - P & - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांचेकडून 

परिशिष्ट - ७( ब ) 
क्रमांक न. प्रशासन / क -१ / टे-१ / न.प.निवडणूक / कावि - २५९ / १६. - राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप- २०१६ / 
प्र .क्र .०७ / का- ६, दिनांक ७ मे २०१६ तसेच क्र . रानिआ/ नप -२०१६ /प्र.क्र . १८ / का. ०६, दिनांक १४ जुलै २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून 
संबोधित केला) चे कलम १० , पोट- कलम (१ ) खाली मी , अभिजीत सुधाकर बांगर , पालघर जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे तलासरी नगरपंचायत जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्र . न.प्रशासन / क -१/ टे-१ /न.प.निवडणूक / कावि -२५९ /१६, दिनांक ३० जुलै २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १०, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या एका हरकतीचा सर्वकश विचार करून 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . साशा / कार्या- ३/ नपा-२ / 
अंतिम प्रभाग रचना मान्यता / २०१६/ १९ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ अन्वये प्रारूप प्रभाग रचनेस व त्यासोबतच्या नकाशास मान्यता दिलेली आहे . 
त्यामुळे मी , अभिजीत सुधाकर बांगर, पालघर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९, पोट- कलम (२ ) 
अन्वयेप्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई यांनी केलेल्या क्रमांक साशा / का 
३/ नपा -२ /प्र.क्र . २३६ ते २३८ / २०१६, दिनांक ०७ जुलै २०१६ च्या शासन राजपत्रान्वये त्यांनी तलासरी नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रीयांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित 
केलेल्या आहेत : 

१ निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या 
२ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
३ स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) : 
४ उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

जमाती व नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
५ स्त्रीयांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 


०u 


mr 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६/ श्रावण २९, शके १९३८ 


१९ 


उत्तर 


२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०१६/ प्र.क्र .१० / का -६, दिनांक १५ / ०६ / 
२०१६ तसेच क्र . रानिआ / नप- २०१६ / प्र. क्र .१८ / का .०६, दिनांक १४ / ०७/ २०१६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ च्या कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत सुधाकर बांगर जिल्हाधिकारी, पालघर याद्वारे 
उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल, त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रीयांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या- १८७२२ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या - ३५३ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या - १२९९८ 
प्रभाग प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती किती 
क्रमांक नाव 

जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
असल्यास 

अनु. जाती / अनु. जमाती / नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गीयांसाठी वा स्त्रीयांसाठी 

( अनु . जाती / अनु. जमाती / 

नागरिकांच्या मागास प्रवर्गीयांसाठी धरून ) 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ शिपाईपाडा, पश्चिम झरीकडे व वरवाड्याची हद्द 

अनुसूचित जमाती 
बोबापाडा, पूर्व 

मुसळपाड्याची हद्द 
मंडळपाडा दक्षिण 

मंडळपाड्याची हद्द 
पश्चिम भाग पश्चिम 

झरीची हद्द 
२ शनवारपाडा , उत्तर 

सावरोली/ वरवाडा हद्द 

अनुसूचित जमाती- स्त्री 
मुसळपाडा 

सुत्रकार हद्द 
दक्षिण 

मंडळपाड्याची हद्द 
पश्चिम 

शिपाईपाडा हद्द 
३ ईभाडपाडा पूर्व- पश्चिम सुत्रकार शनवारपाड्याची हद्द 

अनुसूचित जमाती- स्त्री 
सुत्रकारची हद्द 
दक्षिण 

सुतारपाडा/ पाडवीपाड्याची हद्द 
पश्चिम 

मंडळपाड्याची हद्द 
४ ईभाडपाडा उत्तर 

पूर्व, डावीकडे हायवे क्र .८ 

अनुसूचित जमाती 
दक्षिण- पश्चिम 

सुत्रकारची हद्द 
दक्षिण 

सुतारपाड्याची हद्द 
पश्चिम 

ईभाडपाड्याची हद्द 
५ धिंडेपाडा, उत्तर 

ईभाडपाड्याची हद्द 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सुतारपाडा 

सुत्रकारची हद्द 
दक्षिण 

पाटीलपाड्याची हद्द 
पश्चिम 

सुतारपाड्याची हद्द 


पूर्व 


उत्तर 


उत्तर 


पूर्व 


पूर्व 


भाग एक कोलका 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - २६- ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


अनुसूची 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


६ सुतारपाडा 

हायवेची 
पश्चिम बाजू 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


७ मंडळपाडा 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


TIC 


पूर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


८ धांगडपाडा, 

बोबापाडा 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


९ सुतारपाडा , 

तलासरी 


नाका 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१० हाडळपाडा 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


पूर्व 


पश्चिम , उजवीकडे हायवे पाडवीपाड्याची हद्द 

सुतारपाड्याची हद्द 
सुतारपाड्याची हद्द 

सुतारपाड्याची हद्द 
पूर्व, डावीकडे शनवारपाड्याची हद्द 

ईभाडपाड्याची हद्द 

कवाड्याची हद्द 

बोबापाड्याची हद्द 
पश्चिमेकडे, डावीकडे झरी हद्द 

मंडळपाड्याची हद्द 
कवाड्याची हद्द 

झरीची हद्द 
पश्चिम , उजवीकडे हायवे क्र .८ 

पाटीलपाड्याची हद्द 
हाडळपाड्याची हद्द 

ईभाडपाड्याची हद्द 
पश्चिम , उजवीकडे सुतारपाड्याची हद्द 

विकासपाड्याची हद्द 
हाडळपाड्याची हद्द 

वडवली हद्द 
पूर्वेकडे, डावीकडे हायवे क्र . ८ उधवा रोड 

पाटीलपाड्याची हद्द 
विकासपाड्याची हद्द 

हायवे क्र .८ ची हद्द 
पूर्व, उजवीकडे सूत्रकार हद्द 

पारसपाड्याची हद्द 
विकासपाड्याची हद्द 

पाटीलपाड्याची हद्द 
पूर्व, उजवीकडे कातकरी गाव हद्द 

कुर्ड्सची हद्द 
दुमाळपाड्याची हद्द 
पाटीलपाड्याची हद्द 
पूर्व, सूत्रकार हद्द 

सूत्रकार हद्द 
कु . /पारसपाड्याची हद्द 
पाटीलपाड्याची हद्द 


दक्षिण 
पश्चिम 
उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


११ पाटीलपाडा , 

तलासरी 
नाका 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


१२ पाटीलपाडा , 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


बाजारतळ 


पूर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


१३ पारसपाडा, 

धोडीपाडा 


पूर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


१४ कातकरीपाडा, 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


बारातपाडा 


पूर्व 


दक्षिण 
पश्चिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


अनुसूची - समाप्त 


( १) 


( २ ) 


___ ( ३ ) 


( ४ ) 
अनुसूचित जमाती- स्त्री 


१५ पाटकरपाडा 


उत्तर 


दुमाडपाडा 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१६ विकासपाडा 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


पारसपाडा/विकासपाड्याची हद्द 

धोडीपाड्याची हद्द 

वडवली हद्द 

हायवे क्र .८ हद्द 
पूर्वेकडे-डावीकडे हायवे क्र . ८, पाटीलपाड्याची हद्द 

पारसपाड्याची हद्द 
पाटकरपाड्याची हद्द 

हायवे क्र .८ हद्द 
दक्षिणेकडे हाडळपाड्याची हद्द 

हायवे क्र .८ हद्द 
वडवली हद्द 
वडवली हद्द 


दक्षिण 


पश्चिम 


१७ हाडळपाडा , 


उत्तर 


अनुसूचित जमाती 


धाबसपाडा 


पूर्व 


दक्षिण 


पश्चिम 


पालघर , 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - २६ - ४अ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २०, २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 
BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 

Schedule -7A 

24H16 /7 .491144 / 55 -8 / -3 /7 .9. Flacuch /alfa -24878€ 
In exercise of the powers conferred on him by order No. TIF 137 / 94 -202 & / 9 .000 .000 / - & , ferich 06 / 04 / 
pole and F . TIT341/ 579 - 802& / 9 .00. 8C1061.o & , farlich 28 / 06 / P02ę of the State Election Commission , 
Maharashtra , I, Abhijeet Sudhakar Bangar , Collector Palghar proposes to make the following 
draft order under sub - section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Township Act , 1965 , (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter reffered to as the 
said act ) to fixed for the Talasari Nagar Panchayat , the number and the extent of the wards into 
which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specify the ward reserved for 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ) , as the case 
may be, as shown in the schedule to the draft order , bearing No 06 . 97 . 990147 / 07 - 872 - 8 / 9 . 9 .Fasulch / h 110 
24873 & , Garlic 30 / 06 / P02& was published as required by the provison to sub -section ( 1) of section 10 
of Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township Act , 1965 , for 
information of the residents of the Talasari Nagar Panchayat. After carefully considering one 
objection received in respect of the said , the Regional Director of Municipal Administation and 
Divisional Commissioner , Kokan Division , Navi Mumbai, vide his letter No. 50. FURT / 00141- 3 / 791- 2 / 

ifah ATT HT HRIA / P02 & / 38 , FGHICH P & / OC / Pol & has approved the Draft Ward Formation with Map . 
Hence , I, Abhijeet Sudhakar Bangar , Collector of Palghar District in exercise of the powers 
conferred on me by sub - section ( 1) of section 10 of the said Act , hereby make the following order 
namely : 

Order 
Whereas, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, 
Kokan Division , Navi Mumbai, by Government Gazette No. GB /DESK - 3 /NP- 2 /CR -236 to 238 / 2016 
Dated 07th July 2016 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 ofMaharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Talasari 
Nagar Panchayat. The number of councillors to be elected and the numer of seats to be reserved 
for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including 
the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
and Backward Class of Citizens), as shown below : 


1 The number of Councillors to be elected 
2 The number of seats to be reserved 

( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
3 The total number of seats to be reserved for Women (including 

the number of seats reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and Backward 

Class of Citizens ). 
4 Out of seats at Serial number 3 , the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes, and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial 
number 2 ( a ), (b ) and ( c ) respectively , are as under : 
( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

( c ) for the Backward Class of Citizens 
5 Number of seats reserved for Women as General Category 

(number of seats at serial number 3 minus number of seats 
at serial number 4 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


२३ 


2 . Now , Therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. 371 / 94 - 202 & / 
9 . 05 .80 / 001- & , GHICE 24 / 0 & / P02& and 06 . 211371/54 - 202 & / 9 .05. 8C101.o & , GHID 88 / 06 / Pop & of the State Election 
Commission , Maharashtra read with sub -section ( 10) of Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965). I, Abhijeet Sudhakar Bangar, 
Collector of Palghar District hereby fix the number and extent of wards into which the said Nagar 
Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as 
the case may be as shown in the Schedule to this Order . 

3 . This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order . 

Schedule 
Total population as per 2011 census - 18722 Scheduled Caste population - 353 

Scheduled Tribes population - 12998 
Ward Name 

Extent of the Ward 

If the seat is reserved 
of the 

for whom i. e. whether for 
Ward , 

SC /ST/BCC or for Women 
if any 

(including SC women , 

ST Women or BCC Women ) 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 

(4 ) 


1 


S . T . 


Shipaipada, 

Bobapada , 
Western side 

of 
Mandalpada 
Shanvarpada 
Musalpada 


2 


S . T . Female 


S . T . Female 


3 Talasari North 

Ibhadpada 


North Western side of Zari and Boundary 

of Varvada Village 
East 

Boundary of Musalpada 
South Boundary of Mandalpada 
West 

Boundary of Zari 
North Boundary of Savroli/ Varvada Village 
East 

Boundary of Sutrakar 
South Boundary of Mandalpada 
West Boundary of Shipaipada 
North 

Boundary of 
Sutrakar/ Shanvarpada East 

West Side 
East 

Boundary of Sutrakar 
South Boundary of Sutarpada/Padavipada 
West Boundary of Mandalpada 
North 

East, Left Side NH -8 
East 

Boundary of Sutrakar 
South 

Boundary of Sutarpada 
West 

Boundary of Ibhadpada 
North 

Boundary of Ibhadpada 
East 

Boundary of Sutrakar 
South 

Boundary of Patilpada 
West Boundary of Sutarpada 
North West, Right side NH -8 , Boundary 

of Padavipada 
East 

Boundary of Sutarpada 
South 

Boundary of Sutarpada 
West 

Boundary of Sutarpada 


S. T. 


South -West 
Ibhadpada 


5 


B . C . C . 


Dhindepada , 
Sutarpada 


B .C .C . 


Sutarpada, 
Western Side 

of NH- 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९ , शके १९३८ 


(4 ) 


(1) 
7 


(2) 
Mandalpada 


North 


S . T . 


East 
South 
West 
North 


8 


S . T . Female 


Talasari 
Dhangadpada , 

Bobapada 


9 


B .C .C . Female 


Sutarpada 
Talasari Naka 


East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 


10 


Hadalpada 


S . T . Female 


11 


B . C . C . Female 


Patilpada 
Talasari Naka 


Schedule — contd . 

( 3 ) 
East Towards left side Boundry of 

Shanvarpada 
Boundary of Ibhadpada 

Boundary of Kavada 
Boundary of Bobapada 
West Side, Towards left 

Boundary of Zari 
Boundary of Mandalpada 
Boundary of Kavada 

Boundary of Zari 
West , Right side NH -8 
Boundary of Patilpada 
Boundary of Hadalpada 

Boundary of Ibhadpada 
West , Right Boundary of Sutarpada 

Boundary of Vikaspada 
Boundary of Hadalpada 

Boundary of Vadavli 
East Side, Left Side NH - 8 Udhava 

Road 
Boundary of Patilpada 
Boundary of Vikaspada 

Boundary of NH -8 
East , Right side Sutrakar Boundary 

Boundary of Paraspada 
Boundary of Vikaspada 

Boundary of Patilpada 
East, Right side Katkari Village 

Boundary 
Boundary of Kurze 
Boundary of Dumalpada 

Boundary of Patilpada 
East, Boundary of Sutarkar 

Boundary of Sutarkar 
Boundary of Kurze / Paraspada 

Boundary of Patilpada 
Boundary of Paraspada / Vikaspada 

Boundary of Dhodipada 
Boundary of Vadavali 

Boundary of NH - 8 
East Side , Towards Left NH -8 

Boundary of Patilpada 
Boundary of Paraspada 


12 


B . C . C . Female 


East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 


Patilpada 
Bazaar Tal 


13 


S . T. Female 


Paraspada , 
Dhodipada 


14 


S .T . 


Katkaripada , 
Baratpada 


East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 
East 
South 
West 
North 


15 


S . T . Female 


Patkarpada 
Dumadpada 


16 


Vikaspada 


S . T . 


East 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २० , २०१६ / श्रावण २९, शके १९३८ 


Schedule — concld . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


South 
West 
North 


17 


S . T . 


Hadalpada, 
Dhabaspada 


Boundary of Patkarpada 

Boundary of NH - 8 
Southern Side, Boundary of 

Hadalpada 
Boundary of NH -8 
Boundary of Vadavali 
Boundary of Vadavali 


East 
South 
West 


Palghar , 
dated the 20th August 2016 . 


ABHIJEET BANGAR , 
Collector of Palghar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


